पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१६६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२०. 


१ 
२ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. १२.०२.२०२०. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि. १६.०३.२०२०. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१६/ प्र.क्र.१०४/पोळ-३, दि.१३.०९.२०१९. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.9२/9.२(६)/1.६.१॥॥त/30/॥७</१०१/२०, 
दि.१७.०८.२०२०. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२०. 


AN 
Se Se Dae a 


शासन निर्णय :- 

पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१९१ अस्थायी पदांना गृह 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथे नमूद दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१ 
मार्च, २०२० ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 

गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथे नमूद दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मिरा-भाईदर-वसई-विरार पोळीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून 
सदर आयुक्‍तालयाकरिता पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरून पोलीस निरीक्षक-१५ व सहायक 


पोलीस निरीक्षक-१० अशी एकूण २५ पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. 


अ.क्र पदनि्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

षि . | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ २,५६८ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुले प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 

२. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ २९ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 

३. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ ३,३५६ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
८३६/ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 

४. । सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले ९,५२५ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
पदनिर्मितीचे co आदेशा, दिनांक २७ एप्रिल १९६४ ते प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 
३० जानेवारी २०१० 
गृ.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.५४३/पोल-११, 
दिनांक ८ मे,२०१७ (उपजिल्हाधिकारी यांची ०२ पदे) 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


अ.क्र पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

५. | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१११/ १,५०० | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 

६. । गृ.वि.,शा.नि.क्र.ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ)/पुर्बा- ०२ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ 
२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 
गृ.वि., शा.नि.क्र.ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३, 
दिनांक ९ जानेवारी, २०१७ 

(कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता यांची ०२ पदे) 

७. | गृ.वि.,शा.नि.क्र.ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३, १८६ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीइ-३११८/ 
दिनांक १७ मे, २०१७. प्र.क्र.१३/पोल-३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९. 

a = १७,१६६ = 

२. आता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,१६६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२० ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत 


खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 
ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना झासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्ययबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 
आवर्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

४) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन wy येथील दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता दिनांक २८.०२.२०२१ अखेर पर्यंत पदांच्या 


आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल. 
५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 
माहितीसह मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, (02)- 
शहर पोलीस (०२) (०१-आस्थापना (२०५५००९७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. BT aT निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१०१५५१००१४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, postalCode=400032, st=! 
9495d0d4b31e36ffldi 


Saste ark व का 
(दिनेडा सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


7 aE Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
Inesh Appaji ethernet oon 
Depa: ashtra, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


